कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत अन्न व पोषण 
सुरक्षा (पुर्वीची एसएमएसपी योजना) या 
केंद्र पुरस्कृत  उपयोजनेअंतर्गत 
ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रमाकरिता सन 
२०२३-२४ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
निधी मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२३/प्र.क्र.१९०/१-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.योजना ३३२२/प्र.क्र.१६५/१-अ, दि.०१.११.२०२३ 
(प्रशासकीय मान्यता आदेश) 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १०-११/२०२०- SD-VI, दि.२२.१०.२०२३ 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र.गुनि.१/२/पु.मा./एसव्हीएस २३-२४ /२०२३/३४८२६, 
दि.३१/१०/२०२३ 
४. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.योजना ३३२२/प्र.क्र.१५६/१-अ, दि.०४.०५.२०२३ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३. 


प्रस्तावना: 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी कृषि उन्नती योजने अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 
(एसपीएम) ग्रामबिजोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा रु. 
१६१५.९९ लाख (६०%) व त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु. १०७७.३२ लाख (४०%) अशा एकूण रु. 
२६९३.३१ लाख इतक्या निधीच्या कृती आराखड्यास संदर्भ क्र.०१ वरील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.०२ वरील पत्रान्वये रु. ४२०.५१ लाख निधी 
वितरीत केलेला आहे. त्यास अनुसरून राज्य हिळड्याचा रू. २६९.३२ लाख इतका निधी होत आहे. 


सदर योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा रु. ६४८.८० लाख इतका निधी सन २०२३- 
२४ या चाळू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत करण्यात आलेला असल्याने केंद्र 
हिळछ्यापोटी रु.१५१.१९ लाख तरतूद वितरणाकरिता शिल्लक असून राज्य हिळऊ्याकरिता रु.५३३.०० 
लाख इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ०५ वरील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध 
अर्थसंकल्पिय तरतूद विभागास वितरीत करण्यात आलेली आहे. यानुषंगाने केंद्र हिकऱ्याकरिता 
लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ३९९५ अंतर्गत एकूण रू. १५१.१९ लाख व राज्य हिऱ्याकरीता लेखाशिर्ष क्र. 
२४०१ ए१५४ अंतर्गत एकूण रू. २६९.३२ लाख असा एकूण रु. ४२०.५१ लाख इतका निधी कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत अन्न व पोषण सुरक्षा (पुर्वीची एसएमएसपी योजना) या केंद्र पुरस्कृत 
उपयोजनेअंतर्गत ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रमाकरिता केंद्र हिऊ्याकरिता लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ३९९५ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१९०/१-ओ 


अंतर्गत एकूण रू. १५१.१९ लाख व राज्य हिऱ्याकरीता लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ए १५४ अंतर्गत एकूण रू. 
२६९.३२ लाख असा एकूण रु.४२०.५१ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे 


२. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च चालू सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा- राज्य हिस्सा- 
मागणी क्रमांक-डी -३ मागणी क्रमांक- डी -३ 
२४०१-पीक संवर्धन २४०१-पीक संवर्धन 


(००)(२३) कृषि उन्नती योजना,बियाणे व | (cou) कृषि उन्नती योजना, बियाणे व लागवड 
लागवड साहित्यावरील उपअभियान (केंद्र |साहित्यावरील उपअभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 


पुरस्कृत योजना) केंद्र हिस्सा - ६०% राज्य हिस्सा - ४०% 
२४०१ ३९९६५ २४०१ ए१५४ 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व Mild पालन करण्यात यावे. 
१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 
२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवुन सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाळा लवकरात लवकर प्रगती अहवाळासह सादर करण्यात 
यावेत. 
३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य 
शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 
४ योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातील अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरुपात रकमा 
विचारात घेता येईल व सदिंग्धता राहणार नाहित. 
५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 
६) सदर योजनेकरीता प्राप्त झालेला निधी हा ज्या संवर्गासाठी मंजूर केलेला आहे त्याच 
संवर्गासाठी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर निधी खर्च करतांना विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ टेंडर 
नियामावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.). म्यॅनूअलच्या अधिन 
राहून/0./.७.तत्वानूसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१९०/१-ओ 


यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन निर्णय/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहिल. 


६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील 
परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच नियोजन 
विभागाच्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१२१८१६२५२०८९०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

U M E S H N A R AY A N ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf 
6c8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B1269BD88D631F3F3C 
2BEF6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN 


CHANDIWADE 
Date: 2023.12.18 16:24:30 +05'30' 


(Baar चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, महाबीज भवन, 
कृषिनगर, अकोला. 
) संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 


सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


